आशियायी विकास बँकेकडून (Asian Development 
Bank) मंजूर अर्थसहाय्याच्या अनुषंगाने नवीन 
लेखाशीर्ष व संगणक संकेतांक उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीजीएम २०१९/प्र.क्र.५०/१९/अर्थ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. २४/०५/२०१९ 


संदर्भ : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.एडीबी २०१९/प्र.क्र.०६/एडीबी, 
दि.२८/०२/२०१९ 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त झासननिर्णयान्वये आशियायी विकास बँकेकडून (Asian Development Bank) मंजूर 
करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्यातून EPC तत्त्वावर राज्यातील रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याकरिता 
मोठ्या प्रमाणात रस्ते सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने सदर योजनेकरिता नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आशियायी विकास बँक (Asian Development 88110 बँकेकडून प्राप्त होणाऱया कर्जसहाय्याच्या 
रकमेकरिता स्वतंत्र लेखाशीर्ष तसेच राज्याच्या हिऱ्याची तरतुद करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष असे 
खालीलप्रमाणे दोन स्वतंत्र नवीन लेखाशीर्षे उघडण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र मराठी ॥--_.,  . धोका . _7 
मागणी क्रमांक : एच-७ Demand No. H-7 
५०५४-मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, | 2084 Capital Outlay on Roads & 
Bridges, 
०५-रस्ते, 05-Roads, 
330, रस्त्यांची बांधकामे 337, Roads Works, 


(01)Works executed through Loan 
(09) कर्ज सहाय्यातून कार्यान्वित केलेली कामे | assistance 


१) | (09)(09) आशियाई विकास बँकेच्या (01)(01) Construction of Roads and 


कर्जसहाय्यातून _ व पूलांची बांधकामे (वाह Bridges Project with Loan Assistance from 
कर्जसहाय्यातून रस्तेव पूलांची बांधकामे ( Asian Development Bank (External Share 


हिस्सा ७० %) (कार्यक्रम) (५०५४ ५२७१) 70%) (Scheme) (5054 5271) 
५३-मोठी बांधकामे 53-Major Works 
२) | (09)(02) आशियाई विकास बंकेच्या (01) (02) Construction of Roads and 


कर्जसहाय्यातून व व पूलांची बांधकामे (राज्य Bridges Project with Loan Assistance from 
कर्जसहाय्यातून रस्तेव पूलांची TTPTA (TTA Asian Development Bank (State Share 


हिस्सा 30 %) (कार्यक्रम) (५१०५४ ५२८९) 30%) (Scheme) (5054 5289) 
५३-मोठी बांधकामे 53-Major Works 


वरील योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षापासून होणारा खर्च उपरोक्‍त लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम २०१९/प्र.क्र.५०/१९/अर्थ-१ 


प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.१०८/२०१९/अर्थ-१२, दि.१७/०५/२०१९ आणि महालेखापाल-२, (लेखा व हकदारी), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.सं.ख.वि./चा-१/साबांवि/युओआर-२/२०१८-१९/६४, दि.१२/०४/२०१९ च्या 
पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५२४११०५४३२११८ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Wd: 


Digitally signed by Fulchand Sakh 
: C=IN, 0=Gov it Of Maharashti Public Work: 


ICod hi 
Fulchand Sakharam ७५५७ Bias 


2395182e697f8d5e1 2b6: 


Meshram ee ee 
(फु.स. मेश्राम) 
आंतरवित्तीय सल्लागार व सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल-१/२, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
वित्त विभाग(अर्थसंकल्प-२/१२), मंत्रालय, मुंबई 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे 


. किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई 
. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. 


स्वीय सहायक, सचिव(रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. स्वीय सहायक, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. कार्यासन अधिकारी (नियोजन-१अ/अर्थ-५), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती अर्थ-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


